शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांमध्ये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून Hand Held 
Portable X-ray Machine on Turn Key हे 
यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.६२२/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक :०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संवैशिवसं/ 
म/पोर्टेबल एक्स रे मज्ञीन टर्न-कि/१३८४२/२०२४, दिनांक २३.०९.२०२४ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये Hand 
Held Portable X-ray Machine on Turn Key ही यंत्रसामुग्री सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद संस्थांकरीता रुपये १९,७५,६८,०००/- (अक्षरी 
रुपये एकोणीस कोटी, पंचाहत्तर लक्ष, अडुसष्ठ हजार फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री स्थापित करण्यासाठी संचालनालयाने प्रस्तावित केले आहे. 


उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद संस्थांकरीता सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री स्थापित 
करण्याकरीता या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


संस्थेचे नाव प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 


(सर्व करांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 


सर. ज.जो. समूह रुग्णालय, मुंब क्य ५४,८८,००० 
टं 


रुग्णालय, मुब ५६४,८८,००० ५४,८८,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.६२२/प्रशा-१ 


संस्थेचे नाव नग । प्रति नग किमत | एकूण किमत 
(सर्व करांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 


Machine कामाव आल्ब्ल॑सरुग्णालय, ५६४,८८,००० ५४, ८८,००० 
on Turn मुंबई 


ससून सर्वापचार रुग्णालय, पुण ५४,८८,००० ५४,८८,००० 


क्यो 
शा.वे.म.वअ.वि.रुग्णा.नागपूर ५४, ८८,००० 
[Bala 
Heal 
शा.व.म.वरु. 1 ५४,८८,००० ५४, ८८,००० 

- 


५७,८८,००० ५४,८८,००० 
५७,८८,००० ५४,८८,००० 


संभाजीनगर 
श्री.छ.शि.म.सर्वा.रुग्णा.सोळापु 
शा.वे.म.वरु. 

ही. ग्रा.वे. 


प.व.पा.शा.व.म.वरु. 9) 
GOURD र ५४,८८,००० 


स्वा.रा.ती.ग्रा. 
स R रुग्णालय ष्य ५४,८८,००० 
a TR रुग्णालय, यवतमाळ Ler) ५४,८ ८,००० 
वि.दे.शा.वै.म. व रु.लातूर २,१९,५२,००० 
| ५४,८८,००० ५४,८८,००० 
a] ५४,८८,००० ५४,८८,००० 


५४,८८,००० २,१९,५२,००० 
५७,८८,००० ५४,८८,००० 


५७,८८,००० 


५४,८८,००० 


SI. A.A. OA ५४,८८,००० ५४,८८,००० 
ञा.वे.म.वरु 


शा.व.म.वरु.ब 
शा.व.म.वरु.नदूरबार 


शा.द.म.वरु.छ 
संभाजीनगर 


शा.व.म. सातारा 


| U 

U 
.वे.म.वरु. 
शा.वे.म.वरु.जळगाव 
.वे.म.वरु. 
वे.म.वरु. 


१९,७५,६८,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.६२२/प्रशा-१ 


अटी :- 


सड 


) 


2) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन 2028-24 या वित्तिय वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर व उपलब्ध निधीतून करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

सर्व संस्थांच्या तांत्रिक समितीच्या किंवा संचालनालयाच्या तांत्रिक समितीच्या मान्यता 
घेण्यात यावी. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


qo) सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन निर्णय 


क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९२/प्रशा-१, दिनांक: ०७ मार्च, २०१९ मधील कार्यपध्दती 
राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.६२२/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीयसेवाव सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 928) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१८५७११५४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI 
AHIRE 


DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, 


KONDA II iene 
AHIRE/ 20. 
(अनिल आहिरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/ चंद्रपूर/गोंदिया/ छत्रपती संभाजीनगर/ सोलापूर 
/सांगली/कोल्हापूर/बीड/धुळे/यवतमाळ/नांदेड/लातूर/अकोला/जळगाव/बारामती/ 
नंदूरबार/सातारा. 
८) निवडनस्ती (प्रजा-१) 


ie) 


Av AD 
~~  *-* १५-< 


७. ८६2 <£ & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


